सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी 
यांचे वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२१/प्र.क्र.३२/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ :- महिला व बाल विकास विभाग,श्ासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२१ / प्र.क्र.३२/का ७ अ, 
दि.१५.४.२०२१, दि.१.६.२०२१, दि.१०.६.२०२१, दि.७.९.२०२१ व दि.२४.११.२०२१ 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- 
एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६- पोषण आहार अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचे वेतनाकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील लेखशीर्ष/ उद्दिष्टाकरिता रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे एकूण रुपये ५२७९.०० लक्ष (रुपये बावण्ण कोटी एकोणऐंशी लाख wad ) इतका निधी वितरित 
व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.हजारात) 
अ.।| लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद | वितरित Fret} प्रस्तावित 
क्र. २०२१-२२ वितरण 
| १| २ ३ 4 & 


२२३६, पोषण आहार 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 
(०८) (०८) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 
(केंद्र हिस्सा २५%) (कार्यक्रम) (२२३६२१३७), 

०१ वेतन २७७५२४ १९४२६६ २६६०० 
२ | (०८) (०९) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खची) 
(राज्य हिस्सा ७५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१४६), 
०१ वेतन ८३२५७२ ५८२८०० ७९७०० 
३ | (०८) (०५) अंगणवाडी सेवा 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) 
(२२३६१९४५) 

०१ वेतन १३०००० ९१००० १३००० 
४ | (००(०४ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

(केंद्र हिस्सा २५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१५५), 

३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ७३७५३२ ५१६२७२ ७३७०० 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.३२/का-७अ 


अ.।| लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद | वितरित Feit} प्रस्तावित 
क्र २०२१-२२ वितरण 
| 9] 2 3 4 & 


५ | (००(०५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

राज्य हिस्सा ७५% (२२३६-२१६४), 

३६ सहायक अनुदाने(वेतन) २२१२५९६ १५४८८१७ | २१६६०० 
६ | (००)(०६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६-२१७३), 


३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ११८४१३४ ८२८८९३ ११८३०० 
केंद्र हिस्सा १०१५०५६ ७१०५३८ १००३०० 
राज्य हिस्सा ४३५९३०२ ३०५१५१० ४२७६०० 
एकूण ५३७४२५८ ३७६२०४८ ५२७९०० 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
राहतील त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, केंद्र 
शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४/२०२१ व्यय-६, दिनांक १७.०१.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०१२७१५२०५४३३३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN 
KHAN 
Date: 2022.01.27 15:21:31 +05'30' 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
2) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.३२/का-७अ 


3) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी 
मुंबई मार्फत), 
४) सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर, 
६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
७) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
) 
) 


८) कार्यासन (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
९) कक्ष अधिकारी (का.४, Hear व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) निवड नस्ती-का-७ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


